मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागूपर 
येथील न्यायालयीन इमारती, मा. न्यायमुर्ती 
यांची निवासस्थाने येथील साफसफाईचे कामे 
TIAA करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक :- क्र. एचसीटी ५२१९/२७२/प्र.क्र. ३८/का. ४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ जून, २०१९. 


संदर्भ :- शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, समक्रमांक, दि. १०/०६/२०१९. 


शासन शुद्धिपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, दि. १०/०६/२०१९ च्या परिच्छेद एक मध्ये 
नमूद रक्‍कम रु. १,८७,५६,३६०/- ऐवजी रु. १,८७,५६,३३०/- ( रुपये अक्षरी एक कोटी सत्त्याएंशी 
लक्ष छप्पन्न हजार तीनही तीस फक्त) अशी वाचण्यात यावी. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8१॥0/१५9॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१३१६५७४७३८१२ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjeev R Keluskar 


e 
S a Nn) eC eC V R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 


Judiciary Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4a521517a0d3fba83ff4473cb0d448a75f9b7f8 


Keluskar en 
(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. प्रबंधक (निरिक्षणे २), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
३. प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प) अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
४. प्रबंधक ( प्रशासन), उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर खंडपीठ, नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, दोन, नागपूर. 
६. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७. कक्ष अधिकारी, का. २३/२४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवड नस्ती. 


